कायदेविषयक शिक्षण घेत असलेल्या 
विद्यार्थ्यांकरीता “विधि विधान इंटर्नशिप 
उपक्रम” आदेशा. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, विधिविधान शाखा, 
शासन आदेश क्रमांक. एलइजी- १०८२/ब,२०२३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२३. 
संदर्भ - शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक १०८२/ब,२०२३ , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२३. 


इंटर्नशिप आदेशा 


विधि व न्याय विभागाच्या विधि विधान शाखेतील विधि विधानाच्या कामकाजाशी संबंधीत 
“विधि विधान इंटर्नशिप उपक्रम' राबविणे व त्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या निवडीचे निकष, अटी व शार्ती 
आणि उपक्रमाच्या अंमलबजावणी करणेबाबत झासन निर्णय क्रमांक १०८२/ब,२०२३, दिनांक २४ 
नोव्हेंबर २०२३ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. उपरोक्त नमूद शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने विधि विधान इंटर्नशिप उपक्रमाअंतर्गत 
महाराष्ट्रातील विधि महाविद्यालये व विधि विद्यापीठे यांमधून खालील विद्यार्थ्यांचे अर्ज मागविण्यात 
येत आहेत - 

(अ) पाच वर्षांचा विधि पदवी अभ्यासक्रम :- चौथ्या किंवा पाचव्या वर्षात शिकत असलेले 


विद्यार्थी; 
(ब) तीन वर्षांचा विधि पदवी अभ्यासक्रम :- दुसर्‍या किंवा तिसऱ्या वर्षात शिकत असलेले 
विद्यार्थी; 
(क) विधि पदव्युत्तर पदवी (LL.M. (Master of Laws) :- पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षात 
शिकत असलेले विद्यार्थी. 


३. अर्जदाराने सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यामध्ये अर्ज करावा. 
४. सदर अर्ज दि. १ डिसेंबर ते १५ डिसेंबर २०२३ या दरम्यान खालील ईमेलवर पाठविण्यात 
यावा. दि. १५ डिसेंबर २०२३ नंतर प्राप्त होणार्‍या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही. 


ई-मेल sec.legislation@maharashtra.gov.in 


५. विधिविधान इंटर्नशिप उपक्रमाचे सन 2028 मधील पहिले सत्र दि. १ जानेवारी 2028 F_8 
फेब्रवारी २०२४ या कालावधीसाठी आयोजित करण्यात येईल. दुसऱ्या सत्राबाबत स्वतंत्र आदेशा 
निर्गमित करण्यात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः एलइजी- १०८२/ब,२०२३ 


६. पहिल्यासत्राकरीता १० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. 
७. विधिविधान इंटर्नशिप उपक्रमासाठी राज्यातील विधि महाविद्यालये, विधि विद्यापीठे यांमधून 
प्रत्येकी जास्तीत जास्त २ विद्यार्थ्यांचे अर्ज वैयक्तिक माहितीसह (Curriculum Vitae) संबंधित 
महाविद्यालय / विद्यापीठामार्फत अर्ज करण्यात यावा. दोन विद्यार्थ्यांपैकी एका विद्यार्थ्याची निवड 
केली जाईल. 
८. अर्ज सादर करतेवेळी विद्यार्थ्यांने संबंधित महाविद्यालयाचे शैक्षणिक ओळखपत्राची प्रत, 
आधार कार्ड व शौक्षणिक अर्हतेच्या प्रमाणपत्राच्या सांक्षांकित प्रती सादर करणे आव्यक राहील. 
९. प्राप्त अर्जांमधून उक्त इंटर्नशिप उपक्रमासाठी गुणवत्तेनुसार विद्यार्थ्यांची निवड करण्याचे 
सर्व अधिकार सचिव (विधि विधान) यांना राहतील. 
१०. विधि विधान इंटर्नशिप उपक्रमात भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणतेही मानधन, भत्ता किंवा 
खर्च देय असणार नाही आणि त्याद्वारे कोणतेही रोजगार दायित्व घेतले जाणार नाही. 

सदर शासन Seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२८१६१९१४७३१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH BABAN WAGHOLE 
A T | H A A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a8a564a8b86f1 0dd055a40390fac5e201097ebdc6d10d54 
485928bc2ca8562f4, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=4C1735DC74D982FD392B01D4C40FE989C2BOCAA 
52814EA95C856B28E1379DC21, cn=SATISH BABAN WAGHOLE 


Date: 2023.11.28 16:23:22 +05'30' 


(सतिश वाघोले) 
सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) राज्यपालांचे सचिव, 
२) मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३) उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
४) मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव, 
६) सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई, 
७) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई 
९) विधि विधान शाखेतील सर्व अधिकारी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन Sa क्रमांकः एलइजी- 902 2/,2023 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, 


LEGISLATION BRANCH, 
MANTRALAYA, MUMBAI-400032 


LAW STUDENTS 


APPLICATION FORM FOR VOLUNTARY INTERNSHIP SCHEME FOR 


Full Name of the Applicant 
(in capital letters): 


Mother’s Name: 


Address for Correspondence: 


Telephone/ Mobile No.: 


Email ID: 


Date of Birth: 


Sex: 


OO ON, टच टे 


Name of the 
University/Institution/ College 
(Bona-Fide Certificate to be 
enclosed): 


Course currently pursuing and 
year- 

(a) Masters of Law: 

(b) 5 years course: 

(c) 3 years course: 


Educational Qualification: 


Educational Name of the 
Qualification Board 


Examinatio 
n Passed 
and Year of 
Examinatio 
n Passed 


Division with 
Percentage 


Subjects/ 
Specializa 
tion 


Matriculation (SSC) 


(b) 


Intermediate (HSC) 


Non-Law Graduation 


(d) 


Integrated Law Course 
Graduation 

(percentage of last passed 
examination) 


(e) 


Law Graduation 
(percentage of last exam) 


पृष्ठ ४ पैकी 


an 


शासन आदेडा क्रमांकः एलइजी- 902 2/,2023 


11. | Why do you want to join this 
Internship (not exceeding 100 
words) : 
Recommendation of the Head/Dean/ Principal of the Institution/ College/ 
Name 
Designation 


Signature with seal 
Mobile no 
Email ID 


Note: Duly typed application form shall be forwarded to the Secretary (Legislation), Law and 
Judiciary Department, Mantralaya, Mumbai 400032 or email to sec.legislation @ maharashtra. gov.in 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


